महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
४ था मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 


दूरध्वनी क्र :०२२२२७९३५३५ Email ID: prakash.avnad@nic.in 


क्रमांक : संकिर्ण-११११/ (१३९/२२)/तांशि-२ दिनांक : २० मार्च, २०२२ 


विषय : भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था,पुणे या संस्थेस निधी वितरीत करणेबाबत. 


वाचा : १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक-॥॥ -2093/(23/93)/ तांशि- 
२, दिनांक २२.६.२०१५. 
२) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक- धोरण-२०११/(१५५/१४)/ 
तांशि-२, दिनांक ०८.१२.२०१५ 

३) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक- जमीन -२०१४/ प्र.क्र.४५/ज-८, 
दिनांक २०.६.२०१५ 
४) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र- जमीन-३४१४/५८/प्र.क्र.१३१/ज-५, 
दिनांक २४.६.२०१५ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०८/०२/२०२३ 
६) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे क्र.- ९/ नियोजन /॥॥ निधी 
वितरण /सहा.अनु/२०२२ /४७, दिनांक ९/२/२०२३ चे पत्र 
७ शासन ज्ञापन क्र.-संकीर्ण ११११/(१३९/२२)/तांशि-२, दिनांक १४/३/२०२३. 


ज्ञापन :- 


भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची Not for profit Public Partnership ( N-PPP) या 
तत्वावर नागपूर व पुणे येथे स्थापन करण्यास दिनांक २०.५.२०१५ च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार नागपूर व पुणे येथे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची स्थापना 
करण्याबाबत या विभागाने अनुक्रमे दिनांक २२.६.२०१५ व दिनांक ८.१२.२०१५ रोजी शासन निर्णय 
निर्गमित केले आहेत. तसेच पुणे येथे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, पुणे या संस्थेच्या स्थापनेकरीता 
महसूल व वन विभागाने सदर संस्थेस मौ. नाणोली तर्फे चाकण, ता. मावळ, जिल्हा पुणे येथील ४०.०० 
हेक्टर आर शासकीय जमीन नाममात्र भाडयाने देण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २४.६.२०१५ रोजी 
निर्गमित केला आहे. 
२ भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था नागपूर व पुणे येथे स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने केंद्रशासन, 
राज्य शासन व खाजगी उद्योजक यांमध्ये दिनांक 92.92.2094 रोजी MoU ० MoA स्वाक्षरीत 
करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थेची नोंदणी 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकिर्ण-११११/ (१३९/२२)/तांशि-२ 


करण्यात आलेली आहे. सदरहू संस्थेत शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून अभ्यासक्रम सुरू करण्यात 
आलेला आहे. 
3 सदर योजनेसाठी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेकरीता “मागणी क्र डब्ल्यू-०३ 2203 
तंत्रशिक्षण, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची स्थापना करणे (२२०३ २७३१), ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये सुधारित अंदाजाव्दारे रू ५.६० 
कोटी इतका निधी उपलब्ध करण्यात आलेला असून सदर योजनेसाठी बीम्स प्रणालीवर रू. ३.९२ 
कोटी इतका निधी उपलब्ध आहे. यापैकी रू.२.८० कोटी इतका निधी झासनाच्या संदर्भाधीन 
दि.१४/३/२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेला असून, उर्वरित रू. १.१२ कोटी 
इतका निधी बिम्सवर उपलब्ध आहे. तरी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये या लेखाशिर्षाखाली 
विभागाकडे उपलब्ध असलेला रू. १.१२ कोटी इतका निधी राज्य शासनाच्या हिस्स्यापोटी भारतीय 
माहिती तंत्रज्ञान संस्था, पुणे या संस्थेस वितरित करण्यास या शासन ज्ञापनान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
8. याप्रकरणी रक्‍कम आहरित करण्यास संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आहरित करून भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, पुणे यांना 
वितरीत करावी. 
षु. सदरचे झासन ज्ञापन वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०८/०२/२०२३ मधील विहीत तरतुदीनुसार विभागास दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर शासन ज्ञापन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२०१६५५११९२०८ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINOD VASANT 
DALVI 


(वि.व.दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


नो 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 

संचालक, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, पुणे 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल, (लेखा वअनुज्ञेयता)-१ , महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ , महाराष्ट्र, नागपूर 
प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), -२ महाराष्ट्र, नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) कक्ष अधिकारी, साशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती तांशि-२. 


इटे 2099 02 = Se शट वटे 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


